| दिधी बंदराचा विकास- 
दिघी बंदराच्या विकासासाठी महाराष्ट्र 
५१ | | मेरीटाईम बोडांकडे हस्तांतरीत करण्यात 
ग्र | | आलेल्या शासकिय जमीनीच्या मुल्यांकनास 
_ मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
. गृह विभाग | 


शासन निर्णय क्रमांक पीओरटी ०१०९/प्र. क्र. ४/ बंदरे-२, 
मंत्रालय, 'मुंबई-४०० ०३२, fF. ?९-सप्टेंबर, २००९. 


बाचा :- १) भुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी 
.. प्रथान सचिव (परिवहन / बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
लिहीलेले पत्र क्र. ममेबो/पुकाअ / नियोजन /दिघी-जमीन/०२ 
दि. २ जानेवारी, २००९ 
२) गृह विभाग, पत्र क्र. पीआरटी ०१०९/प्र. क्र. ४/ बंदरे-२, 
९ जुलै, २००९. i 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेईटी-०५/२००२/प्र. क्र. ३२/ बंदरे-र, 
दि. २४ एप्रिल. २००९, 
४) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मे. दिघी पोर्ट लि. मुंबई वांनी प्रान 
सचिब (परिबहन/बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना लिहीलेले 
इंग्रजी पत्र क्र. डोपीएल/२००९/०३४९, दि. ३९ जुले, २००९ 


प्रस्ताबना : * 
दिघी बंदराच्या विकासासाठी मौजे दिघी, नानबली ब मणेरी. येथील महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्डाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या एकूण ७७.३३.९० हे.आर. इतक्या शासकौयं जमीनीच्या जिल्हाधिकारी 
रायंगड यांनी कळवबिलेल्या रु. १२,२९,३९,५००/- इतक्या मुल्यांकनास मंजूरी देण्याची संदर्भाधिन वाचा 
येथौल दि. २ जानेवारी २००९ च्या पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
यांनी शासनास विनंती केली होती 
र्‌ : परंतु, जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्याच्या दि. ३.१२-२००८ च्या पत्रान्वये केलेले सदर 
मुल्यांकन हे सन २००८ च्या बाजारमूल्य दर तक्‍त्यानुसार बिनशेती प्रयोजनासाठीचे मुल्यांकन असून 
उपरोक्त शासकीय जमीनीचा वापर हा औद्योगिक प्रयोजनासाठी करण्यात येणार असल्यामुळे या 
जमौनीकरीता महसूल ब बन विभागाने संभाव्य बिनशेती औद्योगिक प्रयोजनासाठी असणारे खालील 
प्रमाणे एकूण रु. १५,४८,६२,१००/- इतके मुल्यांकन निश्‍चित केले. 


Pee |e क्र | गावाचे नांब २४.१.२००८ | सन cae | च्या बाजार मुल्यदर | जमिनीचे मुल्यांकन 
च्या आदेशाने | तक्त्याप्रमाणे जमीन मुल्यांकन 


भाडेपट्टयाने मंजूर | (संभाव्य बिनशेती औद्योगिक 
केलेले एकूण क्षेत्र | प्रयोजन) दर (प्र.चौ. मी.) 
_- (हे.आर.) 


रळ का 

at ७८९०२३० 
६३०६४८० 
एकूण 1 ७७३३६७1 ९५४८६२० 


3, त्याअनुषंगाने, दिघी बंदराच्या विकासासाठी विकासकाने SPV चौ स्थापना केली आहे 
किंबा कसे, असल्यास सदर कंपनीचा Special Purpose Vehicle (SPV) Issued and paid 

up Capital किती आहे? तसेच महसूल ब बन विभागाने निश्‍चित केलेले बाजार मुल्य हे महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डाने विकासकाशी केलेल्या करारनाम्यानुसार ११% पेक्षा कमी आहे की जास्त प्राप्त होणार 
आहे, याबाबत विचारणा केलेली माहिती सादर करण्याबाबत उपरोक्‍त बाचा येथील क्र. (२) We 
शासन पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांना कळविण्यात आले होते. 


तथापि, याबाबत मे. दिघी पोर्ट लि. या नाबाने Special Purpose Vehicle (SPV) 
ची स्थापना झाली असून सदर कंपनीचा authorized capital रु. oo कोटी व issued and 
subscribed capital अंदाजे रु. १८० कोटी आहे. तसेच या प्रकरणी बिकासकाशी केलेल्या 
करारनाम्यानुसार महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची १९% समभागाची रक्‍कम रु. ३३ कोटी असून महसूल व बन 
बिभागाने हस्तांतरीत जमीनीचे केलेले बरील मुल्यांकन हे अंदाजे ६.५ Yo समभागाइतके येते असे मे. दिघी 
पोर्ट लि. मुंबई यांनी उपरोक्‍त बाचा येथील दि. ३१.७.२००९ च्या पत्रान्यये शासनास कळविले आहे. 


तसेच मे. दिघी पोर्ट लि., मुंबई यांच्या. उपरोक्त माहितीच्या अनुषंगाने, प्रस्तुत शासकोय 
जमीनीचे बाजारमुल्य हे १९% समभागाच्या मुल्यापेक्षा कमी आहे त्यामुळे बंदर विकास धोरणातील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे वित्त विभागाने अभिप्राय दिलेले आहेत. त्याअनुपंगाने 
खालील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

दिघी (जि. रायगड) येथील बंदराच्या विकासासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे वर्ग 
करण्यात आलेल्या मोजे दिघी, नानवली वब मणेरी येथील एकूण ७७.३३.९० हे.आर. इतक्या शासकीय 
जमीनीचे संभाव्य बिनशेती औद्योगिक प्रयोजनासाठी असणारे रु. १५,४८,६२,१००/- इतक्या मुल्यांकनास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

मे. दिघी पोर्ट लि. यांनी शासनास दिलेल्या उपरोक्‍त माहितीची महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने 
प्रथम खात्री करुन घ्यावी ब शासन निर्णय गृह विभाग क्र. जेईटी-०५/२००२/प्र. क्र. ३२/ बंदरे-२, दि. २४ 
एप्रिल, २००२. मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी 
कार्यवाही कराबी. 


ees 


<a 
~ 


Ay 


उपरोक्त शासन निर्णय महसूल व वन बिभाग यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
६/०९/ज-४, दि. १४.५.२००९ द “aq fase अनोपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०१/०९/व्यय-८, 
दि-२९.८. २००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


त is 


(प्र. ता. गौड) 
. सह सचिब, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
२) मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
३) अप्पर मुख्य सचिव, महसूल ब बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, वित्त बिभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) प्रधान सचिव, नियोजन बिभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा ब कामगार बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) प्रधान सचिब, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, Fes 
१०) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. (१० जादा प्रतिसह) 
१२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, रस्ते बिकास महामंडळ, मुंबई. 
ts) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर /ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 
१५) अध्यक्ष व व्यवस्थापकौय संचालक, मे. दिघी पोर्ट लि., न्यु एक्सलसियर बिल्डींग, ६ वा 
मजला, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ 
१६) निवडनस्ती, कार्यासन क्रमांक बंदरे- २. 


